उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, 
रत्नागिरी येथील ६३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र- २०६ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २ जुन,२०१८. 


वाचा :- 
१) शा.नि. क्र. अपदे- २०१७/प्र.क्र १२२/ आरोग्य-३ अ दि. ०९ फेब्रुवारी २०१८ 
२) सहसंचालक,आ.से.रुग्णालये,राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ३/ टे-५ अ/ 
जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी/ अपदे/ सन १८-१९/६३८८-८९/१८ दि. ०२.०६.२०१८ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय :- संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील ६३ अस्थायी पदांस दि.१.१.२०१८ ते 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास 


अनुसरुन सदर पदांना दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब 


विचाराधीन होती. 


उप संचालक, आरोग्य सेवा,कोल्हापूर मंडळ यांच्या अधिपत्याखाळीलळ जिल्हा रुग्णालय, 
रत्नागिरी ६३ अस्थायी पदाना या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 


कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-२ मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(09) (09) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 


१६/आ.पु.क. दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-२०६/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०६०२१७४८२१२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


| Sh ji K 
R aj e a d l a DN: CN ee Shamraoji 
.2  Kaurte, C = IN, S = 
Mah htra, 0७ 
Shamraoji owas ee" 
Health Department 


Ka U rte a 8.06.02 17:55:52 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
AYA, ARIAT, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक,रत्नागिरी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी रत्नागिरी 

महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


कोल्हापूर मंडळातील जिल्हा रुग्णालय रत्नागिरी येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चालू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, क्रमांक व पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या MAH आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र दिनांक संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 

१ | शासन निर्णय क्र.पनिर 3७९४/ वैद्यकीय अधिकारी 3 | १५६००-३९१०० | सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 

प्र.क्र.१९९/आरोग्य-३, दि.१९.८.१९९५ ग्रेड वेतन ५४ शासन निर्णय क्र.अपदे 

व द See (गट BH) nee R290 - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२०१७/ प्र.क्र.१२२/ 
२ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ १ | १५६००-३९१०० | आरोग्य-३अ, ०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
क्र आरोग्य गरा... अतिद; भाग) ग्रेड षु २ 

प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ । (अतिदक्षता विभाग) ग्रेड वेतन ५४०० | दि.९.२.२०१८ ११० - मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व 

३ महाराष्ट्र वैद्यकीय व १ | १५६००-३९१०० ख 
आरोग्य सेवा, वर्ग-२ ग्रेड वेतन ५४०० ०१) (०१ - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 

४ | शासन निर्णय क्र.पदआ २००७/ महाराष्ट्र वैद्यकीय व १ | १५६००-३९१०० य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 

प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१.९.२०१२ आरोग्य सेवा, वर्ग-३ ग्रेड वेतन ५४०० 
५ | शासन निर्णय क्र.पनिर ३७९४/ रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ १ | ९३००-३४८०० 

प्र.क्र.१९९/आरोग्य-३, दि.१९.८.१९९५ ग्रेड वेतन ४६०० 
द क्ष-किरण तंत्रज्ञ १ ९३००-३४८०० 

ग्रेड वेतन ४२०० 
७ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ | ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४२०० 

८ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ औषधनिर्माता १ | ५२००-२०२०० 


प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ 


ग्रेड वेतन २८०० 


९ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ वाहनचालक १ । ५२००-२०२०० 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन १९०० 

१० सिस्टर टयुटर 9 । ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४४०० 

११ | शासन निर्णय क्र.पनिर ३७९४/ परिसेविका ३ | ९३००-३४८०० 
प्र.क्र.१९९/आरोग्य-३, दि.१९.८.१९९५ ग्रेड वेतन ४३०० 

१२ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ परिसेविका q । ९३००-३४८०० 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ ग्रेड वेतन ४३०० 

१३ बालरुग्ण परिचारिका q | ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४३०० 

१४ मनोविकृती परिचारिका १ | ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४३०० 

१5 आरोग्य परिचारिका q । ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४४०० 

१६ अधिपरीचारिका १८ | ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन ४२०० 

१७ | शासन निर्णय क्र.पनिर ३७९४/ शास्त्रक्रियागृह परिचर १ | ५१२०-२०२०० 
प्र.क्र.१९९/आरोग्य-३, दि.१९.८.१९९५ ग्रेड वेतन १८०० 

१८ | शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ शास्त्रक्रियागृह परिचर १ | ५१२०-२०२०० 


प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ 


ग्रेड वेतन १८०० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.अपदे 
२०१७/ प्र.क्र.१२२/ 
आरोग्य-३अ, 
दि.९.२.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११० - मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व 


०१) (०१ - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


२२ 


२४ 


२५ 


२६ 


शासन निर्णय क्र.जिरुप २१०५/ 
प्र.क्र.१३०/आरोग्य-३, दि.१.३.२००६ 


धोबी 


४४४०-७४४० ग्रेड 


वेतन १६०० 
बाहयरुग्ण सेवक ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
अपघात विभाग सेवक ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
कक्षसेवक ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
आया ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
शिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
पहारेकरी ४४४०-७४४० ग्रेड 
वेतन १३०० 
सफाईंगार ४४४०-७४४० ग्रेड 


वेतन १३०० 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.अपदे 
२०१७/ प्र.क्र.१२२/ 
आरोग्य-३अ, 
दि.९.२.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१० - वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 


११० - मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व 


०१) (०१ - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
य रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


एकूण 


